बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र. ४५ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८.०३.२०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील खालील उप अभियंता यांची विनंतीनुसार/प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर 


ealfadeau रिक्‍त पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
श्री.डी.डब्ल्यू.कुटे राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग,  श्री.कुटे यांचे दि.७.३.२०१९ चे 


क्र.२, नागपूर येथे पदस्थापना | बदली आदेशा स्थगित करण्यात 
येऊन, सा.बां.उप विभाग 
हिंगणघाट, जि.वर्धा येथे 


मुदतवाढ 
२. | श्री.अ.द.गणगे सा.बां.( बांधकाम) उप विभाग, | राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, 
गोंदिया क्र.२, नागपूर 
३.  श्री.व्ही.व्हीआपोतीकर ।उप अभियंता, जिल्हा| उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
प्रयोगशाळा, अकोला ग्रामसडक योजना, अकोला 
४. | SGA ceva सा.बां.उप विभाग, वसमत राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, 
लातूर 
२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आव्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र.४५./सेवा-२, दिनांक 02.03.2098 


३. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव 
सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 

8. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेडा देठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१८५०२९०७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


Digitally signed by Swati Sachin Patil 


Swati Se 
Sachin Patil === == 
(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद 
३. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, ast far, कोकण भवन, नवी मुंबई 
४. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र.४५./सेवा-२, दिनांक 02.03.2098 


षु. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/वर्धा/गोंदिया/अकोला/लातूर 

सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या 
मार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


